नांदेड जिल्ह्यातील हिमायतनगर 
तालुक्यातील पुरामुळे पुनर्वसित झालेल्या 
गावातील नागरी सुविधेच्या कामांना 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एफएलडी-२०२२/प्र.क.१३०/र-१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक- २४ जानेवारी, २०२४ 


वाचा:- 

१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. सीएफएल ५९८९/प्र.क्र.२१७/म-३, दि.०१.०८.१९८९ 
) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. सीएफएल ५९८९/प्र.क्र.२१७/म-३, दि.१५.०२.१९९० 
) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.आरपीए २००८/प्र.क्र.५५०/र-१, दि.०१.०८.२००९ 
) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. ०१११/प्र.क्र.१८/र-१, दि.२८.०३.२०११ 
) 
) 
) 


AD 


AN 


oC 


co 


वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२,दि.१७.०४.२०१५ 
वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.विअप्र २०१५/प्र.क्र.२०/२०१५/विनियम, दि.१९.०१.२०१६ 
शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. विअसु २०१५/प्र.क्र.२१८/इमारती-२, 
दि.१६.१२.२०१५ 

) जिल्हाधिकारी, नांदेड यांचे पत्र क्र. २०२२/उपजिपु/पू.पु./टे-१/सिआर/ दि. २७.१०.२०२३ 


4 


mn 


9 


S 


प्रस्तावना:- 

नांदेड जिल्ह्यातील हिमायतनगर तालुक्यातील पुरामुळे पुनर्वसित झाळेल्या गावातील नागरी 
सुविधा कामांची अंदाजपत्रके प्रशासकीय मान्यतेस्तव जिल्हाधिकारी नांदेड ,यांनी संदर्भाधीन क्र. ८ 
येथील पत्रान्वये शासनास सादर केली आहेत. 
२. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधीळ भाग पहिला, उपविभाग तीन अनुक्रमांक ४ 
परिच्छेद क्र.२७ (२) (अ) अनुसार योजनेला किंवा प्रस्तावाला प्रशासकीय (वित्तीय मंजुरी धरुन) मान्यता 
देण्याबाबत प्रशासनिक विभागास असलेल्या अधिकारानुसार जिल्हाधिकारीनांदेड , यांच्याकडून प्राप्त 
प्रस्तावातील नागरी सुविधा कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

सन १९८३ मध्ये नांदेड जिल्हयातील अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या गावांच्या पुनर्वसनास 
संदर्भाधीन क्रमांक १ व २ येथे नमूद शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानूसार 
जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी संदर्भाधीन क्रमांक ८ येथे नमूद पत्रान्वये सादर केलेल्या नांदेड 
जिल्ह्यातील हिमायतनगर तालुक्यातील पुरामुळे पुनर्वसित झालेल्या गावातील पुढील तक्त्यात नमूद 
एकूण ६ नागरी सुविधा कामांच्या एकूण रूपये १४,८३,७२,००० (अक्षरी रुपये चौदा कोटी त्र्याएंशी लक्ष 
बहात्तर हजार फक्त) रकमेच्या अंदाजपत्रकांना पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-२०२२/प्र.क.१३०/र-१२ 


अ. | पूरबाधित गावाचे नागरी सुविधा काम अंदाजपत्रकीय रक्‍कम 
क्र नाव (रुपये लाखात) 
Ww आंदेगाव (पश्चिम) | अंतर्गत सी. सी. रस्ता, सी. सी. नाली बांधकाम २४५.३५ 
व समाजमंदिर बांधकाम करणे 
२ | आंदेगाव (yd) |अंतर्गतसी. सी. रस्ता, सी. सी. नाली बांधकाम २४५.३५ 
व समाजमंदिर बांधकाम करणे 
३ | पवना अंतर्गत सी. सी. रस्ता, सी. सी. नाली बांधकाम २४७.४० 
व समाजमंदिर बांधकाम करणे 
४ | दूधड अंतर्गत सी. सी. रस्ता, सी. सी. नाली बांधकाम २४८.०७ 
व समाजमंदिर बांधकाम करणे 
५  टेभूर्णी अंतर्गत सी. सी. रस्ता, सी. सी. नाली बांधकाम २४७.८३ 
व समाजमंदिर बांधकाम करणे 
६ | कामारी अंतर्गत सी. सी. रस्ता, सी. सी. नाली बांधकाम २४९.७२ 
व समाजमंदिर बांधकाम करणे 
एकूण १४८३.७२ 
अटीव शर्ती :- 

१) नागरी सुविधा कामे करताना प्रस्तुत प्रस्तावित समाविष्ट असलेले गौण खनिज स्वामीत्वधनाची 
वसूली करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेची राहील. 

२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. जीटीएन १०८३/२१७/र-१२, दि.१०.०२.१९८३, शासन 
निर्णय क्र. आरसीपीए २००८/प्र.क्र.५५०/र-१, दि. ०१.०८.२००९ व शासन परिपत्रक क्र. आरपीए 
०१११/प्र.क्र.१८/र-१, दि. २८.०३.२०११ अन्वये पुनर्वसित/ विस्तारित गावठाणातील नागरी 
सुविधा पुरविण्यासाठी निर्धारित करण्यात आलेल्या भौतिक मानकांनुसार तपासणी करुन काम 
करुन घेण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यकारी अभियंता यांची राहील. 

३) प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामांवर होणारा खर्च मंजूर अंदाजपत्रकांतील रकमेपेक्षा विहित 
मर्यादेपेक्षा अधिक होणार नाही, याची संबंधित अधिक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांनी योग्य 
ती दक्षता घ्यावी. 

४) प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामांसाठीच्या अंदाजपत्रकांत दर्शविलेली कामनिहाय रक्कम तांत्रिक 


ma 


व प्रशासकीय मान्यतेतीळ अटींचे विहित कार्यपध्दतीनुसार पालन होईल, याची संबंधित 
कार्यान्वयन यंत्रणेच्या संबंधित अधिक्षक अभियंता व संबधित कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता 
घ्यावी. 


संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा सर्व दृष्टीने पूर्ण झाल्यावर व 
त्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी, नांदेड यांचेकडून प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर संबंधित जिल्हा परिषदेकडे 
हस्तांतरित कराव्यात व त्याबाबत जिल्हाधिकारी, नांदेड यांचेमार्फत शासनाच्या पुनर्वसन 
विभागास अवगत करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-२०२२/प्र.क.१३०/र-१२ 


६) महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यनियमावलीतील प्रचलित नियमांनुसार सदर नागरी 
सुविधा कामांच्या अंदाजपत्रकांस संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेच्या अधिक्षक अभियंता / कार्यकारी 
अभियंता यांनी तांत्रिक मान्यता प्रदान केलेली असावी. 


७) पुनर्वसन योजनेतून पुरविण्यात आलेल्या नागरी सुविधा अन्य योजनेतून पुनश्च: पुरविल्या जाणार 
नाहीत, नागरी सुविधा कामे यापूर्वी अन्य कोणत्याही योजनेतून करण्यात आळेली नाहीत. अथवा 
सदरची कामे अन्य योजनेत समाविष्ट नाहीत, तसेच या कामांवर यापूर्वी खर्च करण्यात आलेला 
नाही, याची संबंधित विभागीय आयुक्‍त/जिल्हाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी 
अभियंता (बांधकाम), सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी. 


८) प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामांचा उचित दर्जा राखला जाईल, याची संबंधित अधिक्षक अभियंता 
व संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी योग्य ती दक्षता घ्यावी. 


९) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, भोकर जि. नांदेड यांनी प्रस्तुत प्रशासकीय मान्यता 
आदेशांतील अटींची पूर्तता पूर्ण करुन प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामे तात्काळ सुरु करावीत. 


२. निविदा प्रक्रिया व कार्यारंभ आदेश:- कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, भोकर जि. नांदेड यांनी प्रस्तुत प्रशासकीय मान्यता आदेशातील अटींची पुर्तता करून 
प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामांची निविदा प्रक्रिया तात्काळ सुरु करावी. तसेच निविदा प्रक्रिया पूर्ण 
झाल्यानंतर निविदा प्राप्त कामांसाठीचे कार्यारंभ आदेश देऊन नागरी सुविधा कामे तात्काळ सुरु 
करावीत. 


३. संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेच्या कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, भोकर जि. नांदेड 
यांनी वरीलप्रमाणे नमूद केल्यानूसार सुरु करण्यात आलेल्या नागरी सुविधा कामांच्या प्रगतीचा 
अहवाल/ खर्चाच्या प्रगतीचा अहवाल इ. सादर करुन कामाच्या प्रगतीनूसार सन २०२३-२४ या वित्तीय 
वर्षाच्या कालावधीत सदर कामे पूर्ण करण्याच्या नियोजनानूसार खर्च “मागणी क्रमांक सी-६, मुख्य 
लेखाशीर्ष २२४५-नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारण्यासाठी सहाय्य, ०२-पूर, चक्रीवादळे, इत्यादी, १०१ 
अनुग्रह सहाय्य (९२) राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या मानकांव्यतिरिक्‍त (९२)(०४) पूरामुळे बाधित 
झालेल्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनाकरिता रस्ते, पाणी पुरवठा, शाळा, चावडी, विद्युत पुरवठा, नागरी 
सुविधावरील खर्च (अनिवार्य) (दत्तमत) (२२४५ २२२९), ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर” या 
लेखाशिर्षाखाळी आवश्‍यक निधीची मागणी शासनास सादर करावी. त्या अनुषंगाने सन २०२३-२४ या 
वित्तीय वर्षाच्या मंजूर व उपलब्ध तरतुदीतून आव्यक तेवढा निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर 
विभागीय आयुक्‍त, संभाजीनगर (औरंगाबाद) यांच्यामार्फत संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेस उपलब्ध 
करण्यात येईल. सदरच्या सुविधा कामांसाठी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीच्या अनुषंगाने प्रलंबित 
उपयोजन FATT (Utilization Certificates) MARIA सादर करावीत. 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


प्रत 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-२०२२/प्र.क.१३०/र-१२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२४१७४५२२४७१९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


९; 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY MAROTI JAGTAP 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, 
2 


.5.4.20=9ea94b7d58fc204d63a497943e6c56976c537462d5f2964 
980c30906051d44d7, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=2C1FC771D686D36A26A8AF979409826984378A73 
FOD4AEECA990209686CC25BD, cn=SANJAY MAROTI JAGTAP 


Date: 2024.01.24 17:44:22 +05'30' 


(सं. मा. जगताप) 
कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 


विभागीय आयुक्‍त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी (पुनर्वसन) औरंगाबाद विभाग, छ. संभाजीनगर 
उपआयुक्त (पुनर्वसन ), औरंगाबाद विभाग, छ. संभाजीनगर 

जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन उपसंचालक, नांदेड 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भोकर जि.नांदेड 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१ / नागपूर-२ (२ प्रतीत) 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई -१/ नागपूर-२ (२ प्रतीत) 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड 

वित्त विभाग, कार्यासन व्यय ९/अर्थसंकल्प ६, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

कार्यासन अधिकारी, कार्या.ब-१/ पी.ए.सी./ म-११, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 


१०. निवड नस्ती, कार्यासन र-१२, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय, मंबई Yoo ०३२ 


KKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


